हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे 
महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गाच्या मंजुर 
वित्तीय आराखड्यातील बदलास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४१९/रस्ते-८, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा : १ शासन निर्णय क्र. खाक्षेस-२०१६/प्र.क्र.२५१ (एल.बी.२२)/रस्ते-८ 
दि. ०१.१०.२०१८ 
२) शासन निर्णय क्र. खाक्षेस-२०१९/प्र.क्र.३३६/रस्ते-८, दि. २०.१२.२०१९. 


प्रस्तावना : 

वरील संदर्भिय शासन निर्णय क्रमांक १ प्रमाणे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गाची सुधारीत प्रकल्प 
किंमत रु.५५,३३५.३२ कोटी इतकी असून त्यापैकी रु.२८,०००.०० कोटी इतक्या रकमेच्या कर्जाची 
पथकराच्या उत्पन्नातून परतफेड करणे शक्य आहे (Sustainable Debt). आतापर्यंत या 
प्रकल्पासाठीचे विशेष उद्देशावाहन NMSCEW Ltd यांना रु.२८,०००.०० कोटी इतक्या रकमेचे 
कर्ज मंजूर झाले आहे. अंतिमत: मंजूर झालेले कर्ज खालीलप्रमाणे: 


Sr. No. Particulars Amt in Cr. Rs 

1. State Bank of India 8,000 
2. Union Bank of India 1,700 
3. Bank of India 1,700 
4. Indian Bank 750 
5. India Infrastructure Finance Co. Ltd 1,300 
| 6. | Bank of Baroda 1,500 
7. Bank of Maharashtra १०00 
शिका Syndicate Bank 500 
Op. =< Oriented Bank of Commerce 500 
om ० Canara Bank 4000 
11 HUDCO 2550 
12 UBI (Andhra) 1500 
13 Punjab National Bank 3000 

Total 28000 


बांधकाम कालावधीतील कर्जावरील व्याज 8.04% इतका व्याजदर आहे व त्यानंतर 
Floating Rate राहील. 
© कर्जाचा संपूर्ण कालावधी २५ वर्षांचा असेल. 
«७ सदर प्रकल्पासाठी बांधकाम कालावधीतील कर्जावरील व्याजाची रक्‍कम शासन 
निर्णयानुसार शासनाने देणे अपेक्षित आहे. 
«७ तसेच सवलत करारनाम्यातील आर्टीकल २५.२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रकल्प बांधकाम 
कालावधीत व त्यानंतरची रोकडप्रवाहातील तूट ही शासनाने देणे अपेक्षित आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४१९/रस्ते-८, 


वरील पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र समृध्दी महामार्गाच्या वित्तीय परिसमाप्तीची (Financial Closure) 
दिनांक ३०.०९.२०१९ झालेली आहे. 
दि.०१.१०.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे मंजुर वित्तीय आराखडा खालीलप्रमाणे आहे : 


परिशिष्ट-अ 
क्ष बाब किंमत टक्केवारी 
१) | प्रकल्पाची बांधकाम किंमत २८२६२.०० ५१.०७% 
२) रॉयल्टी २४१३.५६ ४.३६% 
३) | जी.एस.टी. ३६८१.०७ ६.६५% 
४) | एकूण इपीसी किमत (स्थापत्य बांधकाम खर्च + ३४,३५६.६३। ६२.०९% 
रॉयल्टी -- जीएसटी) काँक्रीट रस्त्याकरिता 

५) | भूसंपादन ७,५००.००। १३.५५% 
६) | सेंटेज चार्जस २३३६-८४ ४.२२% 
७) | बांधकाम पूर्व खर्च २,२३६.०० ४.०४% 
८) | भाववाढ २,५०९.६७ ४.५४% 
९) | बांधकाम खर्चावरील व्याज ६३९६.१८ | ११.५६% 

एकूण प्रकल्प खर्च | ५५,३३५.३२ | १००.००% 


वरील एकूण प्रकल्प किंमतीमधीलळ राज्यज्ञासनामार्फत अपेक्षित अर्थसहाय्य/सुट 
खालीलप्रमाणे आहे- 


अ. तपशिल रु. कोटीत | टक्केवारी 
क्र. 
१) । रॉयल्टी (सुट) (Non Cash Support) २४१३.५६ ४.३६% 
२) | बांधकाम खर्चावरील व्याज (अर्थसहाय्य) (Cash ६३९६.१८ ११.५६% 
Grant) 
एकूण| ८८०९.७४ १५.९२% 


सद्य:स्थितीत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व इतर खाजगी क्षेत्र उपक्रमे (PSUs) नी 
उपलब्ध केलेला निधी लक्षात घेता भागभांडवळ भरणा व शासनाचे दायित्व व खालीलप्रमाणे आहे : 


Sr. No. Particulars Cost (INR Cr.) 
1. MSRDC 3,500 
2. State PSUs 5,500 
3. Royalty Exemption (GoM) 2,414 
4. IDC (GoM) 6,396 
5: Monetization of Land 9,525 
Total 27,335 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४१९/रस्ते-८, 


वरील तक्त्यातील रु.२७,३३५.०० कोटी इतक्या भाग भांडवली भरण्यामध्ये शासनाचा 
हिस्सा गौण खनिजावरील शुल्कांच्या माफीपोटीचे रु.२,४१४.०० कोटी व बांधकाम कालावधीतील 
कर्जावरील व्याज रु.६,३९६.०० कोटी म्हणजे एकूण रु.८,८१०.०० कोटी इतका आहे. त्याशिवाय 
या प्रकल्पासाठी शासनाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व विशोष Vest वाहन NUSCEW 
Ltd यांचेसमवेत जो सवलत करारनामा केला त्यातील Article २५.२ खालीलप्रमाणे आहे : 


25.2 Equity Support 

25.2.1 It has been envisaged that in case of cash shortfall during the Operation Period 

and/or shortfall during the Construction Period in meeting the envisaged Equity on 
the Project the Land Bank hypothecated by MSRDC and Concessionaire as security, 
shall be monetized to meet such shortfall. 
However, if there is any cash shortfall despite such monetization or due to delay in 
such monetization, or there is any cost overrun beyond the envisaged Total Project 
Cost, such shortfall would be met by the Authority through its own sources i.e. 
petroleum cess, etc (the “Equity Support”) subject to conditions specified in this 
Clause 25.2. 

25.2.2 If the Realisable Fee in any Accounting Year shall fall short of the Subsistence 
Revenue during the Operation Period other than for Force Majeure Events, and/or 
there is any shortfall in envisaged Equity during the Construction Period for 
completion of Project works and/or cost overrun beyond the Total Project Cost the 
Authority would extend Equity Support to the Concessionaire. 

25.2.3 In the Operation Period If the quarterly results of the Concessionaire indicate that the 
shortfall referred to in Clause 25.2.2 has arisen in respect of the previous 3 (three) 
months thereof, the Concessionaire shall be entitled to Equity Support from the 
Authority. The Authority shall disburse each tranche of the Equity Support as and 
when due, but no later than 15 (fifteen) days of receiving a request from the 
Concessionaire along with necessary particulars.. 


सदर Article 24.2 नुसार ढोबळ मानाने सदर प्रकल्पासाठी जी काही रक्‍कम कमी पडेल ती 

भागभांडवळी भरणाकरुन शासन उपलब्ध करेल अशी तरतुद आहे. 

वरील बाबींचा विचार करुन मंत्रीमंडळाने दि. ११.१२.२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीत 

निर्णयानुसार दि.२०.१२.२०१९ रोजी झासन निर्णयाद्वारे नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग 
महाराष्ट्र समध्दी महामार्ग) प्रकल्पाच्या वित्तीय आराखडयात बदल करण्यासंदर्भात खालीलप्रमाणे 
मान्यता देण्यात आली होती:- 

3) Sustainable Debt रु.२८,०००.०० कोटी इतक्या रकमेवर कायम ठेवण्यात यावे. पंरतु 
त्याची उचल सध्या मंजूर रु.२४,५००.०० कोटी पर्यंत मर्यादित ठेवण्यास मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 

आ) कर्जाचा उर्वरीत भाग रु.३,५००.०० कोटी इतकी रक्‍कम शासनाकडून भाग भांडवली 
अनुदान म्हणून देण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

इ) कर्जाची रक्‍कम जरी रु.२४,५००.०० इतकी असली तरी ती सर्व रक्‍कम उचलावी की 
नाही याबद्दल परिस्थितीनुसार त्यावेळी निर्णय घ्यावा. जितके कर्ज कमी तितकी या 
प्रकल्पाची आर्थिक सुसाध्यता जास्त राहील हे लक्षात घेता या प्रकल्पासाठी आणखी 
रु.५,०००.०० कोटी इतके अतिरिक्‍त भांडवल अनुदान शासनाने देण्यास मान्यता प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४१९/रस्ते-८, 


ही SRI 'अ' ते “इ' च्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यास 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


(रु. कोटीत) 

वर्ष IDC Equity | Flexi-Equity 
२०१९-२० १००० १५०० १५०० 
२०२०-२१ १५०० १५०० १५०० 
२०२१-२२ १५०० ५०० २००० 
एकूण ४००० ३५०० ५००० 


शासनाने दि.२०.१२.२०१९ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार मार्च, २०२२ पर्यंत प्रत्यक्ष 
भागभांडवळापोटी शासनाकडून रु.८,५००.०० कोटी येणे अपेक्षित होते. तसेच बांधकाम 
कालावधीतील कर्जावरील व्याजापोटी रु.६,३९६.१८ कोटी पैकी रु.४,०००.०० कोटी येणे अपेक्षित 
होते. (एकुण व्याज २,३९६.१८ कोटी कमी होणे अपेक्षित होते.) तथापि, मार्च, २०२२ पर्यंत प्रत्यक्ष 
भागभांडवलापोटी रक्‍कम रु.३,५००.०० कोटी इतकीच रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. 
त्यामुळे कर्जावरील व्याजाची रक्‍कम मुळ आराखडयाप्रमाणे परिगणित होणे अपरिहार्य होते. 
आतापर्यंत एकुण व्याजापोटी रक्‍कम रु. ४,०००.०० कोटी इतकी रक्‍कम बँकाकडे भरणा करण्यात 
आली असून प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे १५.०७.२०२३ पर्यंत आणखी रु.२,३९६.१८ कोटी 
लागतील. आजतगायत भागभांडवलापोटी प्रत्यक्षात WET झाळेली रक्‍कम रु.४,५००.०० कोटी 
इतकी आहे. 

तसेच पूर्ण देशात व जगात कोविड-१९ प्रार्दुभावामुळे लॉकडाऊन व इतर बंधनामुळे सदर 
प्रकल्पाच्या बांधकाम कालावधीतील मर्यादेत वाढ झाळेली आहे. प्रत्यक्षात प्रकल्पाचे पॅकेज क्र.१ ते 
१४ पर्यंतचे काम २४ महिन्यांचा काळावधीत व पॅकेज १५ ते १६ चे काम ३६ महिन्यांत पूर्ण करणे 
अपेक्षित होते. तथापि, कोविड-१९ प्रार्दुभावामुळे प्रकल्पाच्या पुर्णत्वाच्या कालावधीमध्ये ६ते ९ 
महिन्याची वाढ झालेली आहे. प्रकल्पाच्या पुर्णत्वाच्या कालावधीमध्ये झालेल्या वाढीमुळे बांधकाम 
कालावधीतील कर्जावरील व्याजमध्ये वाढ होणार आहे. 

या सर्व बाबींचा विचार करता, दि.२०.१२.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार बांधकाम 
कालावधीतील कर्जावरील व्याजापोटी निश्चित करण्यात आलेल्या रु.४००० कोटी या रक्कमेत वाढ 
होणे निश्चित आहे. त्याअनुषंगाने प्रकल्पाच्या वित्तीय आराखडयामध्ये बदल करण्यास शासनाची 
मान्यता घेणे अपरिहार्य आहे. 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सद्य:स्थितीत दि.१५.०७.२०२३ पर्यंत परिगणित 
करुन अतिरिक्त व्याजापोटी रु.२,३९६.१८ कोटी इतक्या रक्कमेची मागणी केली आहे. उर्वरित 
भांगभाडवल रक्कम रु.४,०००.०० कोटी वेळेवर न दिल्यास प्रकल्प पूर्ण होण्यापर्यंत बांधकाम 
कालावधीतील कर्जावरील व्याजेच्या रक्कमेत अधीक वाढ होणे अपेक्षित आहे. 

या प्रकल्पाची आर्थिक सुसाध्यता सुधारण्यासाठी व Financing Documents मधील अटी व 
शर्तीनुसार वाढळेली बांधकाम कालावधीतील कर्जावरील व्याजाची रक्‍कम शासनाने देणे अपेक्षित 
आहे. त्यानुषंगाने एकुण रु.२,३९६.१८ कोटी व्याजापोटी दि.१५.०७.२०२३ पर्यंत मान्य करण्यात 
यावी असा प्रस्ताव महामंडळाने शासनास सादर केला होता. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४१९/रस्ते-८, 


त्याअनुषंगाने ं प्रकल्पाची आर्थिक सुसाध्यता सुधारण्यासाठी qd Financing Documents 
मधील अटी व शर्तीनुसार वाढलेळी बांधकाम कालावधीतील कर्जावरील व्याजाची रक्‍कम 
रु.२,३९६.१८ कोटी व्याजापोटी दि.१५.०७.२०२३ पर्यंत मान्य करुन महामंडळास अदा करण्याची 
आणि एकूण Equity रु. ८५००.०० कोटीस मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

मंत्रीमंडळाच्या दि. ०३.०८.२०२२ रोजीच्या बैठकीमध्ये दिलेल्या मान्यतेनुसार दिनांक 
२०.१२.२०१९ चे शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेले बाबीचे अनुषंगाने खालीलप्रमाणे सुधारीत 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे :- 

१. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र 
समृध्दी महामार्गाच्या बांधकामासाठी उचलण्यात येणाऱ्या कर्जावर दि.०१.१०.२०१८ 
रोजीच्या शासन निर्णयाप्रमाणे मंजूर आराखडयात दर्शविण्यात आलेली आणि 
दि.१५.०७.२०२३ पर्यंत परिगणीत केलेल्या शिल्लक व्याजाची रु.२,३९६.१८ कोटी इतकी 
रक्‍कम उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. दिनांक २०.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयानुसार, Equity व Flexi Equity मिळून 
रु.८,५००.०० कोटी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यास 
मान्यता देण्यात आली होती. तसेच मूळ आराखडयानुसार (वित्तीय संस्थांनी मान्य केलेला) 
रु.९,५२५.०० कोटी इतका निधी Equity पोटी जमिनीच्या विक्रीतून (Monetization of 
Land) उभारण्यात येणार होता, तो अद्याप उभारण्यात आलेला नाही. सबब, Equity व 
Flexi Equity मिळून यापूर्वी शासनाने उपलब्ध करुन दिलेल्या रक्कमा वजा जाता उर्वरीत 
रक्‍कम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 
२३१/२०२२ व्यय-११, दिनांक १२.०९.२०२२ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२३१२४७२५०९१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by DAYANAND BHIMRAO VIBHUTE 


DAYANAND Snag nro nem crm 
BHIMRAO VIBHUTE वी त 
(डि. बी. विभुते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.उप मुख्यमंत्री, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळुन), मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२०/प्र.क्र.४१९/रस्ते-८, 


4) 
&) 
(9) 

) 

) 
Go 
११ 


१२ 
१३ 


) 
) 
) 
) 
) 
94) 
१६) 

) 
१८) 
१९) 

) 

) 


२० 
२१ 


मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) व नगर विकास, मंत्रालय, मुंबई 


मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळुन), मंत्रालय, मुंबई 


मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), मंत्रालय, मुंबई. 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 

सर्व विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य. 

मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (सा.बां.), मंत्राळय, मुंबई 


१४) प्रधान सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई 


प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 


१७) सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५० 
सर्व मंत्रालयीन विभाग 

निवड नस्ती (रस्ते-८), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


